सन २०२२-२३ पासुन शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था जालना जि. जालना येथे नवीन 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडया सुरु करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.७८/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जून, २०२२ 
संदर्भ: संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ७/सीटीएस/ 
न.अभ्या.जालना/२०२२/२१४, दि.३१.०५.२०२२ 


प्रस्तावना: 
राज्यात कुठल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा मोठा सहभाग आहे. 
जागतिक दर्जाचे व व्यवसायाभिमुख, आस्थापनांच्या मागणीनुसार कुठल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा मोठा वाटा आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे राज्यात औद्योगिकरण वेगाने वाढत 
आहे. औद्योगिक तंत्रज्ञान उत्पादनाच्या बदलत्या प्रक्रियामुळे उद्योगधंदयांना Hares मनुष्यबळाची गरज 
वाढत आहे.व नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित औद्योगिक आस्थापनांच्या मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा 
समावेञञ करणेही गरजेचे आहे. 
२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,जालना जि. जालना येथे तालुकास्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु असून आजमितीस संस्थेत १५ व्यवसायाच्या २८ तुकड्या कार्यरत असून साधारणत: प्रतिवर्षी 
४०० प्रवेश क्षमता आहे. तसेच संस्थेत एकुण ६०० प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. 
३. सद्यस्थितीत मराठवाड्यात सौरउर्जेवर आधारीत व तद्‌अनुषंगिक कामांशी निगडीत औद्योगिक 
आस्थापनांना मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली आहे, स्थानिक गरजा व औद्योगिक 
आस्थापनांची मागणी असणाऱ्या तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध असलेले एकूण ०४ 
व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन तुकडया सदर औ.प्र.संस्थेसाठी निवडण्यात आलेल्या आहेत. 
त्याअनुषंगाने जालना जिल्ह्यातील गरजू विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसित करुन रोजगार निर्मिती 
करण्यासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जालना जि. जालना येथे ज्यादा मागणीचे नवीन 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्या सुरु करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,जालना जि. जालना येथे तालुकास्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु असून आजमितीस संस्थेत १५ व्यवसायाच्या २८ तुकड्या कार्यरत आहेत. सन २०२२-२३ या 
वर्षापासून ०४ व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन तुकडया सदर औ.प्र.संस्थेसाठी सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या सहपत्र “अ” मध्ये नवीन तुकडयांचा तपशिल देण्यात आला आहे. सदर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती:- 

१) औ.प्र.संस्थांतून व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.७८/व्यशि-३ 


२) प्रस्तावित व्यवसायासाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार यंत्रसामुग्री व 
साधनसामग्रीची पूर्तता करण्यात यावी. आवश्‍यक यंत्रसामुग्री जिल्हा वार्षिक योजना / 
राज्यस्तर योजने अंतर्गत खरेदी करण्यात यावी. 

३) उपरोक्त व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी औ.प्र. संस्थेतील उपलब्ध शासकीय इमारतीचा वापर 
करण्यात यावा. 

४ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचा दि.०७.०४.२०२२ च्या शासन 
निर्णयानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचा आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जालना जि. 
जालना येथील पदांची कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, 
०३, प्रशिक्षण, ००३, कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण, 
(४८) जिल्हा योजना जालना, (४८) (०४) विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील 
उपकरणांची तुट भरुन काढणे (कार्यक्रम) ५२, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (२२३०३३०६) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६१७१६४३५७५१०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vinod Sheshrao Bondre 
DN: c=I ment of Maharashtra, ou=skill Development 
hip Department, postalCode=400032, 


V Ino d S h es h rao B on d re a 777566 €9e61491311a06aac663b01b00963f2e754c 


6ee2d5f7c14953d, 

seria INumber=c313a8b86d677 16d 182c41d1e22f57d99c8ee5f4654a 
216d8fe23bSad24ed271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 

Date: 2022.06.17 16:46:38 +05'30' 


(विनोद बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव ,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय,मुंबई 
४.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५.सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (संचालनालयामार्फत) 
७. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.७८/व्यशि-३ 


प्रपत्र अ 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जालना जि. जालना येथील नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडयांचा तपशिल 
अ.क्र. | व्यवसाय अभ्यासक्रम नवीन तुकड्या 
पहिली | दुसरी | एकूण 
पाळी । पाळी 
ae | lOT Technician (Smart) ca शिक a | 
२ 191 Technician (Smart Health णां | | 
Care) 
3 Drone Technician a शिक (| 
3 Solar Technician ae | शिक fe 
एकूण ३ ४. | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


